कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत विविध किट्स व 
कंझ्युमेबल्स आणि औषधे / सर्जिकल बाबींची 
खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. १००.०० कोटी 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , दि. 
१७.०४.२०१५ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. ३१.०८.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. कोविड- 
२०२०/प्र.क्र.२०८/प्रशा-२ , दि. ०२.०९.२०२०. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैडिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रशा-२ , दि. १४.१०.२०२० 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रशा-२ , दि. 20.99.2020 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२ , दि. ०६.११.२०२०. 


१० शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 


२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रशा-२ , दि. ०५.०३.२०२१ 


११) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कोविड- 


१९/प्रमा/कोविड/औखक/६२२४/२०२१, दि. १९.०३.२०२१ 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० पासून कोविड किट्सचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्य 
शासनाच्या अखत्यारितील प्रयोगशाळांकरिता लागणाऱ्या किट्सचा पुरवठा अखंडित सुरु रहावा 
याकरिता उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी दिनांक ३१.०८.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित इतिवृत्तानुसार शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या प्रयोगशाळांकरिता लागणारे 
व्ही.टी.एम. किट, आर.एन.ए. एक्सट्रॅक्कान टेस्ट आणि आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट चा पुरवठा 
करण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास प्राधिकृत करण्यात आळे आहे. सध्या राज्यात 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने त्याबाबतच्या चाचण्यांमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. 


२. कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी 
दि. १९.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून कोविड-१९ चाचण्यांकरीता 
लागणारे विविध किट्स व कंझ्युमेबल्स यासाठी रु ५०.०० कोटी तसेच, औषधे / सर्जिकल बाबीं यांची 
खरेदीसाठी रु ५० कोटी अशा प्रकारे एकूण रु. १००.०० कोटी इतक्या बाबींची खरेदी मे. हाफ़कीन 
महामंडळ, मुंबई यांचेकडून करण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालये 
आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी 
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 
कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या २२१०३११४ या 
CURTIS , (२१) सामुग्री व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत सन २०२०-२१ च्या सुधारीत अंदाजपत्रकात 
रु.१००.०० कोटी अतिरिक्‍त रक्कम दर्शविण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, कोविड-१९ चाचण्यांकरीता लागणारे विविध किट्स व 
कंझ्युमेबल्स यासाठी रु. ५०,००,००,०००/- (रूपये पन्नास कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या खालील 
तक्‍ता-अ मध्ये नमूद बाबींची तसेच, रु. ५०,००,००,००० (रूपये पन्नास कोटी फक्त) इतक्या रकमेची 
तक्‍ता-ब मध्ये नमूद औषधे / सर्जिकल बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास पुढील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


तक्‍ता-अ 


कोविड -१९ च्या चाचणीकरिता लागणारे विविध किट्स व कंझ्युमेबल्स 


SR Item Estimated Estimated Cost | Estimated Total 
NO Quantity To be | per reaction Cost 
Ordered (Rs) 
8 RTPCR Kits २६५०००० ५०.०६ १३,२६,५९,००० 
२ Automated RNA २६५०००० ७९.८९ २१,१७,०८,५०० 
Extraction Kits 
8 VTM Kits २१००००० १३.४७ २,८२,८७,००० 
डं Consumables १२,७२३, ४५,५०० 
Total cost (Rs) Fifty Crores | ५०,००,००,००० 
तक्‍ता-ब 
Tse / सर्जिकल बाब 

SR ITEM Total item TOTAL VALUE IN 
NO. RS 
g Tab cap AC) ९०,५१,०२१ 
२ Injection १०७ ८,२९,८२,२९८ 
3 Liq Oral १६ ८,५८, ४०६ 
1. Antisep and Disinf RR २,०७,९६,१४० 
ष्‌ I.V.Fluid aa १,२१,४७,२४० 
द SURGICAL DRESSING ११ ५७,९२,५२४ 
७ SURGICAL DRUG Ss ७,५४,५४,६९६ 
८ SURGICAL NON DRUG ७७ २९,०९,१७,६६५ 

TOTAL VALUE IN RS २९८ ७५०,००,००,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


अटीव शर्ती :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


— 


~~ 


>>> 


> CN 


&S 


>> 


~ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

सदर औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने केलेली आहे. 

सदरहू औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे 
व्यापक व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करू हाकणारे किमान 
तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

या बाबींची खरेदी प्रक्रिया Gem पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक fafafese (technical specifications) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन 
स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई (NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची feat (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ 
हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याला लागणाऱ्या बाबींची 
मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


qo) हाफकिन महामंडळाने उपरोक्त बाबींच्या खरेदीसाठी Gem / Mahatender द्वारे 
निश्चित केलेल्या पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेश न देता, याबाबत संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार 
मासिक तत्त्वावर पुरवठा आदेशा निर्गमित करावेत. 

११) हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी व तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त 
करून घेण्यासाठी तात्काळ पुढील आव्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 

१२) कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 

१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली 
कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सन २०२०-२१ च्या सुधारीत अंदाजात मंजूर 
रु. १००.०० कोटी इतका निधी तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 

१४ हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या चाचणी 
किट्स चा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) विचारात घेऊनच निविदा 
प्रसिध्द करावी. 


२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १४ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 
राहील. 


3. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
०१-संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर 
ane निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥१११/.॥085$0॥॥8.90४न)] या 
संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१५१६५९०७१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Suresh Lohar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


1 ou=Medical Education And Drugs Department, 
Wa | U re S h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaef1 faf1fb5262ec7b0737903120dfa387 
867f017650e284f3e90868f26d 12d, 


| h serialNumber=ab72b061785ae0359686d1c8a0d 
O 7 a I db0f52744a155be1924d6ab3706e1de7e60ec, 
cn=Swati Suresh Lohar 
Date: 2021.03.26 17:28:07 +05'30' 


सोबत :- परिशिष्ट-अ (स्वाती लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


झछासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२, दि. २६.०३.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


Cost of Consumables as per previous tender REQUIRED by Govt COVID-19 RTPCR Laboratories 


Sr. Pac Total Rate 
NY Name of Item and Specification Unit Roe: [डिप लाला न Total cost 
(Rs) 
Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Graduated, 0.2- Sj : 
! 10 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and DNAse Free, Racked ingle tip शं 2238920 4.22 9448242 
Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Graduated, 0.2- Sj , 
2 20 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and DNAse Free, Racked ingle tip 9७ | 1977860 4.31 8524577 
Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Graduated, 2- Sj : 
3 200 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and DNAse Free, Racked ingle tip शं 3040879 4.22 12832509 
Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Graduated, 100- 
5 1000 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and DNAse Free, Single tip Ea 3487540 4.22 14717419 
Racked 
ie Extra long barriertips sterile 1000 ul Clear Sterile Low Retention, RNAse Single tip Peel 1613909 4.22 
and DNAse Free, Racked 6810696 
7 | 2 ml tubes made of virgin Polypropylene, Clear,RNAse and DNAse Free single tube 500 2454786 1.56 3829466 
ia 2 ml Cryovials, suitable for storage in -80°C and liquid nitrogen, RNAse single cryovial 500 1652175 | 14.16 
and DNAse Free. 23394798 
| 9 | Cryoboxes for storage of samples (100 place for upto 2ml of tubes) single cryobox 10 21950 421.85 9259608 
10 | Adhesive Plate Sealer for 96 well plates single plate 100 95646 71.39 
sealer 6828198 
11 | Optical Adhesive Plate Sealer lightcycler 480 sealing foil High quality single palte 100 6080 116.82 
sealing. sealer 710266 
12 | qPCR seal sheets (140mm X 77 mm) single sheet 100 7060 77.88 549833 
14 | Strip tubes and cap 0.1 ml ("87° PR) single tube 250 100000 | 12.18 
and cap 1218000 
पृष्ठ ८ पैकी ७ १ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


15 | 0.1 ml PCR strip with cap compatible with  । machine single PCR 120 11459 38.70 
strip with cap 443463 
16 | 0.2 ml PCR strip with cap compatible with ९१११४0५00० 5 machine single PCR 120 73270 | 46.88 
strip with cap 3434898 

17 | 0.1 ml 96 well PCR plates half skirted compatible with °°" machine, single plate 50 2040 246.62 

white 503105 
18 | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with “” machine pack single plate 50 1200 246.62 

of 25 295944 
19 | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with “” machine pack single plate 50 550 246.62 

of 50 135641 
20 | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with *”* machine pack single plate 50 1156 246.62 

of 100 285088 
21 | *°“hard white shell PCR plates 96 well, clear well thin wall single plate 50 5986 220.66 1320972 
22 | Mshteyeler 480 multiwell plate 96, white single plate 50 920 246.62 226890 
23 | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with १४४४५०5 single plate 50 8326 188.80 

machine pack of 25 1571949 
24 | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with १४४४५०5 single plate 50 2580 188.80 

machine pack of 50 487104 
25 | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with १४४४५०5 single plate 50 6937 188.80 

machine pack of 100 1309685 
26 | Absolute alcohol (Ethanol 99.9% laboratory grade for molecular lab 500 500 ml bottle 1 8510 1121.00 

ml 9539710 
28 | Rnase away for molecular testing (Removes RNase and DNA 500 ml bottle 1 1800 1770.00 

contamination 500 ml 3186000 
29 | Nitrile gloves powder free for molecular testing free size one pair 100 321500 20.16 6481440 

Total Cost (Rs.) 127345500 
पृष्ठ ८ पैकी ८ १ 


